सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे - २० , 


- 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


. 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


, 


४७१ 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ३३ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचहात समित्या , ग्रामपंचहाती , नगरपंचहाती , ३४ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ४७२ 

ते 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
४८८ 


४७१ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


BY SECTION OFFICER , LAW & JUDICIARY 


DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


2. Lump sum fees of Rs . 1,00,000 / - ( Rupees One Lakh 
Only ) as quoted by Adv . Milind K. Waghirkar has been 
already deposited by the applicant Shri Shivaji Ambadas 
Waghmare to the Government , vide R.B.I. Challan No. 1571 , 
dated 07/04/2022 . The Amount will be paid to Adv . Milind K. 
Waghirkar after completion of the case . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) , 
Rules 1984 . 


Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 . 

Dated : 8thApril , 2022 . 
NO.SPP - 1621 / 3250 / CR . 258 / D - XIV : - In exercise 
of the powers conferred by sub- section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 
No.II of 1974 ) & section 15 of the Schedule Caste & Schedule 
Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 the Government 
of Maharashtra hereby appoints Adv . Milind K. Waghirkar 
as “ Special Public Prosecutor ” for conducting the Special 
Sessions case No. 04/2019 pending before Hon'ble Sessions 
Court , Beed , Dist Beed . which is arising out of C.R. No. 391 / 
2018 registered at Pethbeed Police Station , District Beed . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

Dated : -8thApril , 2022 . 


( Vaishali P. Borude ) 
Section Officer , Law & Judiciary Department . 


औ . भाग १-१६ 


४७१ 


४७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


५ 


, 


२ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . सनिपै / प्रशा -१ / शिवमुद्रा अर्बन / नोंदणी / ५४ ९ / २०२२.- सहाय्यक 
निबंधक , संस्था पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे अधिसुचित 
करण्यात येते की , पैठण तालुक्यातील शिवमुद्रा अर्बन को - ऑपरेटीव्ह 
क्रेडीट सोसायटी लि.पाचोड ता . पैठण ही संस्था अजीडी / पीटीएन / 
आरएसआर / सीआर / ५४३ / २०२२ दिनांक २४/०३/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने 
नोंदणी करण्यात आली आहे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( ०१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १० ( ०१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ साधनसंपत्ती संस्था ” असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या “ साधनसंपत्ती 
संस्था ” आहे . 
पैठण , दि . २४/०३/२०२२ 

अनिल रं . पुरी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . पैठण . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जिदुविअ / लातूर / सनि / अधिसुचना / ४८३ / सन २०२२.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध , ) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की , तुळजाभवानी भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्या . चलबुर्गा ता . औसा जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . 
संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एटीआर / एएसए / आरएसआर / ( एसआर ) / १४०६ सन 
२०२२ दि . ११/०३/२०२२ असा आहे . 


. 


लातूर , दि . ११/०३/२०२२ 


, 


एम.एस. लटपटे . 
सहाय्यक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , लातूर . 


, 


३ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . सनिपै / प्रशा -१ / तुकामाई अर्बन / नोंदणी / ५३७ / २०२२.- सहाय्यक 
निबंधक , संस्था पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे अधिसुचित 
करण्यात येते की , पैठण तालुक्यातील तुकामाई महिला अर्बन को - ऑपरेटीव्ह 
क्रेडीट सोसायटी लि . तुळजापूर ता . पैठण ही संस्था अजीडी / पीटीएन / 
आरएसआर / सीआर / ५४२ / २०२२ दिनांक १७/०३/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने 
नोंदणी करण्यात आली आहे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( ०१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १० ( ०१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ साधनसंपत्ती संस्था ” असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या “ साधनसंपत्ती 
संस्था ” आहे . 
पैठण , दि . १७/०३/२०२२ 

अनिल रं . पुरी , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . पैठण . 


1 


. 


, 


४ 


६ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं . १४ दिनांक १३ / १० / १ ९ ८१ 
२ ) सहकारी अधिसुचना कृषी व सहकार विभाग मंत्रालय , मुंबई क्रमांक 
सीएसएल / १०८ / ४३३३२-२२०-१५ - सी- दिनांक २२ / १० / १ ९ ८१ . 

३ ) सरव्यवस्थापक , नांदेड जि . म . स . बँक लि . मु . का . नांदेड यांचे 
पत्र जा . क्रं . शेकवि / जि.उ.नि. / फा . - ५ / २७२२ / २०२१-२२ दिनांक 
०३/०८/२०२१ . 

आदेश 
क्र . कक्ष -४ बँक वसुली / विविअ / नां.जि.म.स . कलम / १५६ अधिकार 
३६२६ / २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . मुकेश बारहते , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था नांदेड या अधिसुचने अन्वये दि . नांदेड 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि नांदेड या बँकेच्या खालील दर्शविलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व कलम १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
२ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) 
( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून ( १२ ) ( १३ ) 
( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करणे बँकेचे नुकसान होणार नाही 
याची घेवून विक्री कायम करण्याचे अधिकार वापरण्यात यावे ) ( १७ ) ( १८ ) व 
( २० ) तसेच कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करणेसाठी दिनांक ३०/०६/२०२२ पर्यंत खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना दि . 
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . नांदेडचे कार्यक्षेत्रातील बँकेने 
संस्थेमार्फत वाटप केलेल्या संस्थेच्या थकबाकीवर सभासदांकडील थकबाकी 
कर्जाची वसुली सक्तीच्या मार्गाने करण्याचा अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून प्रदान करीत आहे . 


, 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . सनिपै / प्रशा -१ / सह्याद्री अर्बन / नोंदणी / ४५० / २०२२.- सहाय्यक 
निबंधक , संस्था पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे अधिसुचित 
करण्यात येते की , पैठण तालुक्यातील सह्याद्री अर्बन महिला को - ऑपरेटीव्ह 
क्रेडीट सोसायटी लि . पाचोड ता . पैठण ही संस्था अजीडी / पीटीएन / 
आरएसआर / सीआर / ५४१ / २०२२ दिनांक ०७/०३/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने 
नोंदणी करण्यात आली आहे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( ०१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १० ( ०१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ भाडेकरु मालकी हक्क " आहे . . 
पैठण , दि . ०७/०३/२०२२ 

अनिल रं . पुरी , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . पैठण . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


४७३ 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


विभाग / शाखा 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री एम . टी . शिंदे 


उपसरव्यवस्थापक 


श्री जी . डी . मुंगल 


प्र.उपसरव्यवस्थापक 


शेती कर्ज विभाग मु . का . नांदेड 

हिशोब विभाग 
बिगर शेती कर्ज विभाग 


श्री एस . व्ही येवरे 


प्र . उपसरव्यवस्थापक 


३ 
४ 
५ 


श्री एन . डी . पवार 


प्र . उपव्यवस्थापक 


बिगर शेती कर्ज विभाग 


प्र . उपव्यवस्थापक 


दक्षता पथक 


श्री एस . बी . पाटील 
श्री एम . पी . शिंदे 


६ 


प्र.उपव्यवस्थापक 


प्रशासन विभाग 


७ 


श्री पि . एस . महामुने 


प्र . उपव्यवस्थापक 


प्रशासन विभाग 


८ 


श्री ए . डी . मोरे 


प्र.उपव्यवस्थापक 


ऑडीट विभाग 


९ 


श्री जी . एस . पाटील 


प्र . उपव्यवस्थापक 


हिशोब विभाग 


१० 


श्री डी . डी . पवळे 


प्र.सहा . व्यवस्थापक 


शेती कर्ज विभाग 


११ 


श्री एस . जी . सोंळके 


तपासणी अधिकारी 


बिगर शेती कर्ज विभाग 


१२ 


श्री ए . व्हि इंगळे 


स्विय सहायक 


प्रशासन विभाग 


१३ 


श्री पि.बी. पवार 

. 


बॅच ऑडीटर 


ऑडीट विभाग 


१४ 


श्री एस . एस . मगरे 


बॅच ऑडीटर 


ऑडीट विभाग 


१५ 


श्री एस . व्ही जाधव 


बॅच ऑडीटर 


ऑडीट विभाग 


१६ 


श्री एस . ए . कदम 


सिनियर इन्सपेक्टर 
सिनियर इन्सपेक्टर 


१७ 


श्री जी . वाय . कदम 


१८ 


श्री ए . व्ही . सिरसाठ 


सिनियर इन्सपेक्टर 
सिनियर इन्सपेक्टर 


१ ९ 


नांदेड / अर्धापुर / मुदखेड / भोकर 

कंधार / लोहा / मुखेड 
नायगांव / ऊमरी / धर्माबाद / बिलोली / देगलुर 
हिमायतनगर / हदगाव / किनवट / माहुर 
नवामोंढा / कामठा बु . / मालेगाव 
लिंबगाव / श्रीनगर / नाळेश्वर 

किनवट / बोधडी 


श्री यु . एम . बस्वदे 
श्री एम . जी . साखरे 
श्री एस . व्ही . हंबर्डे 


संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपूर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 


२० 


तपासणी अधिकारी 


२१ 


तपासणी अधिकारी 


२२ 


श्री बि . आर . शिंदे 


तपासणी अधिकारी 


२३ 


श्री पी . जी . सिरसाट 


तपासणी अधिकारी 


२४ 


तपासणी अधिकारी 


श्री एस . के . नरवाडे 
श्री बी . एन . कोकाटे 


कुरूळा 
अर्धापुर 
लक्ष्मीनगर 


२५ 


तपासणी अधिकारी 


२६ 


श्री बि . जे . वानोळे 


तपासणी अधिकारी 


मुदखेड / बारड / मुगट / माळकौठा 

कंधार 


२७ 


श्री पि . व्ही . जाधव 


तपासणी अधिकारी 


२८ 


श्री डी . डी . दोडे 


तपासणी अधिकारी 


माळाकोळी / लोहा 
शिराढोण 


२ ९ 


श्री एम . जी . शिंदे 


तपासणी अधिकारी 


३० 


श्री पी . एम . मोरे 


तपासणी अधिकारी 


सोनखेड 


३१ 


श्री एम . व्ही कदम 


तपासणी अधिकारी 


मारतळा / चिखली 


३२ 


श्री व्हि . डी . पवळे 


तपासणी अधिकारी 


सिडको 


| 


| ३३ 


श्री बी . आर . पवार 


तपासणी अधिकारी 


नायगांव 


३४ 


श्री ए . बि . मोरे 


तपासणी अधिकारी 


नरसी / बरबडा 


| ३५ 


श्री ए . डी . खिसे 


तपासणी अधिकारी 


३६ 


श्री बि.डी. हिंगोले 


तपासणी अधिकारी 


कुंटूर 
रातोळी 

मुखेड 
पेठवडज / कौठा 


३७ 


श्री ए . एम . रावणगावकर 


तपासणी अधिकारी 


३८ 


श्री ए . एस . शिंदे 


तपासणी अधिकारी 


४७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


९ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


विभाग / शाखा 


कार्यक्षेत्र 


| ३ ९ 


तपासणी अधिकारी 


४० 


तपासणी अधिकारी 


अंबुलगा / मुक्रमाबाद 

जांब ( बु . ) 
बेटमोगरा 


४१ 


तपासणी अधिकारी 


श्री एस . बी . पाटील 
श्री एन . एम . खांडेकर 
श्री बि . एम हेळगीरे 
श्री यु . एस . पाटील 
श्री आर . एस . पाटील 
श्री एस . बी . शिंदे 


तपासणी अधिकारी 


४३ 


तपासणी अधिकारी 


तपासणी अधिकारी 


सगरोळी / कासराळी 

हाणेगाव 
मरखेल / देगलूर 

बाहाळी 

ईस्लापुर 
कुंडलवाडी / बिलोली 


४५ 


श्री वाय . ए . माने 


तपासणी अधिकारी 


४६ 


श्री डी . व्ही . वानखेडे 


तपासणी अधिकारी 


. 


४७ 


श्री ए . जी . साखरे 


तपासणी अधिकारी 


४८ 


तपासणी अधिकारी 


शहापूर 
धर्माबाद / करखेली 


४ ९ 


तपासणी अधिकारी 


५० 


श्री आय . एस . भांजे 
श्री एस . एस . पाटील 
श्री एस . आर . भोसले 
श्री आर . एस . सोळंके 
श्री एम . के . पवार 


तपासणी अधिकारी 


किनी 


संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 
संपुर्ण जिल्हा 


५१ 


. 


तपासणी अधिकारी 


भोकर 


५२ 


तपासणी अधिकारी 


आष्टी 


| ५३ 


श्री केशव जी . जाधव 

. 


तपासणी अधिकारी 


उमरी 


५४ 


श्री जी . आर . कवळे 


तपासणी अधिकारी 


गोळेगाव / उमरी 


५५ 


तपासणी अधिकारी 


बरडशेवाळा 


५६ 


तपासणी अधिकारी 


हदगाव 


५७ 


श्री बी . व्ही . चव्हाण 
श्री डी . व्ही . अंबुलगे 
श्री डी . जी . चौधरी 
श्री के . बी . हुंडेकर 
श्री एस . डी . अक्कलवाड 


तपासणी अधिकारी 


निवघा 


५८ 


तपासणी अधिकारी 


तामसा 


१ ९ 


तपासणी अधिकारी 


हिमायतनगर 


६० 


श्री एस . आर . जाधव 


तपासणी अधिकारी 


मांडवी 


६१ 


श्री डी . आर . गायकवाड 


तपासणी अधिकारी 


सारखणी 


६२ 


श्री एस . पी . भेंडे 


तपासणी अधिकारी 


माहूर 


१. प्रस्तुत व्यक्तीची इतरत्र नियुक्ती , मृत्यु झाल्यास , निवृत झाल्यास , प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


, 


२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अधिकार काढुन घेण्यात येतील . 


३. जिल्हा उपनिबंधक यांना अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहील . 


, 


४. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे , यांचे कार्यालयाचे परिपत्रकान्वये सरचार्ज वसुल करुन ठरावीक दराने 

सरचार्ज कोषागारात भरणा करुन दरमहा अहवाल सादर करावा लागेल . 


५. सहकार व पणन विभाग म.शा. निर्णय दि . २३/११/२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकारी यांना राजमुद्रेचा वापर करण्यास निबंध आहे . 

नांदेड , दि . १३/०१/२०२२ 


1 


डॉ . मुकेश बारहाते 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 

, ९ 


४७५ 


७ 


- 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे .आर . ) 
अ.क्र . 

८२४ 
१ 

०१.१० 
एकूण 

१.१० हे .आर 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 


, 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे .आर . ) 


" 


लागू नाही . 


- 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


. 


परिशिष्ट ५ 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे : 


लागू नाही . 


, 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट 

प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

/ / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


दिनांक : 


, 


४७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ 


पुरवणी 


1 


८ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 

४३२ 
१ 

०.२१ 
२ 

४३२ 

०.३६ 
३ 

४३२ 

०१७ 
४३२ 

०.२४ 
४३२ 

०.२४ 
एकूण 

१.२२ हे.आर 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 


- 


अ.क्र 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


, 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 

, ९ 


४७७ 


९ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०४ वाघळुज तालुका : - आष्टी 

जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं . 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 

४७ 
१ 

०७० 
४८ ( क / ३ ) 
२ 

०.९ २ 
४ ९ ( क / ३ ) 

१.०५ 
एकूण - 

२.६७ हे.आर 


. 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०४ वाघळुज ता . आष्टी जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव ०४ वाघळुज ता . आष्टी जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


परिशिष्ट ३ 


" 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०४ वाघळुज तालुका : - आष्टी जिल्हा : - बीड 


- 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


, 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिनांक : । / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 


( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


४७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


१० 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०५ पिट्ठी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं . 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 

३४ ९ 
१ 

१.८ ९ 
१.८ ९हे.आर 


एकूण - 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०५ पिट्ठी ता . पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव ०५ पिट्टी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०५ पिढ़ी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


- 


स.नं. / ग.नं . 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


लागू नाही 


- 


, 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 


( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 

, ९ 


४७ ९ 


११ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं . 


अ.क्र . 


१६१ 


१ 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

०.४३ 
०५१ 


२ 


१६२ 
१६२ 


३ 


१.०८ 


१६२ 


0 


०४८ 
२.५० हे.आर 


एकूण 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


- 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 


- 


अ.क्र 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


1 


, 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे : 


- 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : / / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


४८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


१२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जिल्हा : - बीड 


- 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


अ.क्र . 


१ 


२२५ 


१.६० 


२२१ 


२ 


१.३४ 
२.९ ४ हे . आर . 


एकूण 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


, 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


- 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे : 


लागू नाही . 


, 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : 

/ २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 

, ९ 


४८१ 


१३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ निरगुडी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


१ 


१५६ 


०.१७ 


२ 


१५७ 


०.२८ 


३ 


०.१५ 


०.५ ९ 


० 


१५८ 
१५ ९ 

४७६ 
एकूण 


५ 


१.०८ 
२.२७ हे.आर 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . २ निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ निरगुडी ता . पाटोदा जिल्हाः- बीड 


- 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे : 


, 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : 1 

/ २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


४८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ 


पुरवणी 


1 


१४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता . आष्टी जिल्हाः- बीड 


स.नं. / ग.नं . 


अ.क्र . 


२ ९ 


१ 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

१.५२ 
१.५२ हे.आर 


एकूण 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता . आष्टी जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता . आष्टी जि.बीड , 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


- 


परिशिष्ट ३ 


, 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता . आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


" 


लागू नाही . 


- 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / १४० / ०५ 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 

२ 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


- 


, 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 

, ९ 


४८३ 


१५ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 

१६ 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

०.८६ 


१ 


१७ 


२ 


२.६४ 


५८ 
एकूण 


०.३५ 
३.८५ हे . आर . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


: 


, 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जिल्हा : - बीड 


" 


- 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे .आर . ) 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / १० / ०५ 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


- 


लागू नाही . 


, 


- 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


४८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


१६ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पा.त. ०२ रोहतवाडी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


१ 


०.४ 


२ 


०.३१ 


३ 


स.नं. / ग.नं . 

३४८ 
३४ ९ 
३५५ 
३५५ 

३८० 
एकूण - 


०.०५ 


, 


४ 


५ 


०.१६ 
०.०८ 
०.६४ हे.आर 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पा.त .०२ रोहतवाडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पा.त. ०२ रोहतवाडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


- 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पा.त. ०२ रोहतवाडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे .आर . ) 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


, 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


- 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | / २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 

, 

९ 


४८५ 


१७ 


1 


: 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पा.त. ०२ वरझडी ता . पाटोदा 

जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 
१ 

५ ९९ 

१.१५ 
१.१५ हे.आर 


एकूण - 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पा.त .०२ वरझडी ता . पाटोदा जि.बीड . 

- . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पा.त .०२ वरझडी ता . पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पा.त .०२ वरझडी ता . पाटोदा जिल्हाः- बीड 


अ.क्र . 


- 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 


, 


सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक 1 / २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) 
अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र 
असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात 
आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


: 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | 

/ २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 


पाटोदा . 


, 


४८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ 


पुरवणी 


, 


१८ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल ( अति . ) 

ता.आष्टी जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


१६२ 


१ 


०.०६ 
०.०६ हे . आर . 


एकूण 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल ( अति . ) 
ता.आष्टी जिल्हा : - बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल ( अति . ) 
ता.आष्टी जिल्हा : - बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल ( अति . ) 

ता.आष्टी जिल्हा : - बीड 


- 


अ.क्र 


स.नं. / ग .नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०२ / ९ २ 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


- 


, 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | 

/ २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


४८७ 


१ ९ 


ता . आष्टी 


- 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पा.त.खकाळवाडी ( चोभा निमगांव ) ( अति . ) 

जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 
१४४ 

०.२० 
१४३ 

०.२५ 
२ 
एकूण 

०.४५ हे.आर 


, 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पा.त.खकाळवाडी ( चोभा निमगांव ) ( अति . ) 
ता.आष्टी जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पा.त.खकाळवाडी ( चोभा निमगांव ) ( अति . ) 
ता.आष्टी जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


" 


- 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पा.त.खकाळवाडी ( चोभा निमगांव ) ( अति . ) 

ता . आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / १०७ / ०५ 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 

दिनांक | २०२२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


, 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : | 

/ २०२२ 
ठिकाण : पाटोदा 

( प्रमोद कुदळे ) 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


, 


४८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ 


पुरवणी 


२० 


परिशिष्ट -१ 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
हणमंतवाडी सावठण तलावाच्या होसुर ते हलगरा पोंच रस्ता कामासाठी 

गावाचे नाव होसुर ता . निलंगा जिल्हा लातूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

मौ . होसुर ता . निलंगा जि . लातूर 

३७५ 


१ 


०.०७ 


२ 


३७५ 


०.०८ 


३ 


३७५ 


००७ 


४ 


३१७ 


०.०५ 


, 


एकुण 


०.२७ 


जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालय 

( भूसंपादन विभाग ) 

अधिसूचना 
( भुसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम १ ९ 

अन्वये ) 
क्र . २०२२ / भुसं / सिआर -२ ९.- ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा 
केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक -२०२२ / भुसं / सिआर 
२७ दिनांक २५.०१.२०२२ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार 
फेब्रुवारी ०३ / ० ९ / २०२२ भाग पुरवनी १ पान क्र .७७ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये अधिक तपशीलावर वर्णन केलेल्या जमीनीची , 
अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी 
निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , 
कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन 
तथा जिल्हाधिकारी , लातूर यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 


परिशिष्ट -२ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

हणमंतवाडी सावठण तलावाच्या होसुर 
ते हलगरा पोंच रस्ता कामासाठी 

मौ . होसुर , ता . निलंगा 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

हणमंतवाडी सावठण तलावाच्या होसुर 

ते हलगरा पोंच रस्ता कामासाठी 
समाजाला होणारे लाभ मौ . होसुर ता . निलंगा गावासाठी जाणे 

येणे सोयीचे होणार आहे . 


, 


परिशिष्ट -३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरील भुसंपादन प्रक्रियेमुळे कोणतेही व्यक्ती / कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये 
विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही . 

परिशिष्ट -४ 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 
महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार 

( SIA ) ची गरज नाही . 
ठिकाण : - लातूर 
दिनांक : - १३/०४/२०२२ 


, 


, 


घोषीत करण्यात येत आहे . 


, 


( पृथ्वीराज बी.पी. ) 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी , लातूर . 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


Party 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र.९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , 


शके १ ९ ४४ 


९ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


, 


। 


, 


, 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 

३७ अन्वये सुचना 


जाहिर सुचना 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगात दर्शविण्यात 
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व 
हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . त्या अर्थी जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या 
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात उस्मानाबाद नगर परिषद उस्मानाबाद 
कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी उस्मानाबाद नगर परिषद करेल . 


उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


. 


क्र . १ ९ ७६ / २०२२.- ज्याअर्थी उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव हद्द ) 
विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास 
विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस ३४१५ / १३ ९ १ / CR - २५३ / २०१५ / UD - ३० 
दि . ० ९ / ० ९ / २०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन ती दि . ०३/१२/२०१६ पासुन 
अंमलात आली आहे . 

ज्याअर्थी , उस्मानाबाद नगर परिषदेने विशेष सभा विषय क्र .२५ दि . 
२२/१२/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना मध्ये उक्त अधिनियमाच्य कलम 
३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे . 

मंजुर विकास योजनेनुसार प्रयोजन 
उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील सर्वे नं . ६६ ९ / १ 
मधील जमीन शेती तथा नाविकास विभागामध्ये असल्याचे दिसुन येते . 
( अंदाजे क्षेत्रफळ १ हेक्टर ५ ९ आर ) ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 

प्रस्तावित फेरबदल 
उस्मानाबाद शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सर्वे नं . ६६ ९ / १ 
मधील शेती तथा नाविकास विभागामध्ये असल्याचे दिसुन येते . ( अंदाजे 
क्षेत्रफळ १ हेक्टर ५ ९ आर ) शेती तथा नाविकास विभागातुन ( भाग नकाशामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे ) वगळून सदरील क्षेत्र रहिवाशी विभागामध्ये समाविष्ट 
करणे . 


नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 

, 
दि . १२/०४/२०२२ . 


( हरिकल्याण येलगट्टे ) 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक 
नगर परिषद उस्मानाबाद . 


औ.भाग १ अ - ९ 


३३ 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ : वैशाख , १-७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ - पुरवणी 


By The President Municipal Council Osmanabad Public 

Notice Under Section 


Proposed Modification 


37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 . 


Out No. 1976/2022 


Date : 12/04/2022 . 


Public Notice 


Whereas the second revised development plan , of 
Osmanabad has been sanctioned as per Maharashtra regional 
and town planning act 1966 section 31 ( 1 ) by Urban Develop 
ment Department in Government of Maharashtra , Notifica 
tion No. TPS - 3415 / 1393 / CR - 253 / 2015 / UD - 30 Date - 09 / 09 / 2016 
and came into effect from 03/12/2016 . 

Whereas the Osmanabad Municipal Council under 
its General Body resolution No. 25 Date- 22/12/2021 has re 
solved to effect the following modification under section 37 
( 1 ) of the said Act to the said second revised plan viz . 


Land Admeasuing tentatively 1 Ha . 59 R. in Sy . No. 
669/1 under no . Development is proposed to be deleted from 
no development zone and is proposed to be included in resi 
dential zone . 

And whereas , the notice is hereby published as re 
quired under section 37 of the said Act for inviting sugges 
tions and objections from public on said modification , those 
persons who will give their suggestions and objections in 
writing to the council within one month from the publication 
of this notice , in Maharashtra Government Official Gazette 
will be considered by the council before submitting the said 
proposal to Government for sanction . 

The part plan showing the proposed modification to 
the said development plan is kept open for inspection of pub 
lic in the office of municipal council on all the working days . 


Place : Osmanabad 
Date : 12/04/2022 


As per sanctioned D.P. 


Land Admeasuring tentatively Area 1 Ha 59 R. in Sy . 
No. 669/1 under no Development Zone ( As shown in part 
plan ) 


( Harikalyan Yelgatte ) 
Chief Officer & Administrator 
Municipal Council , Osmanabad 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


